भारतीय वन सेवा संवर्गातील कनिष्ठ 
समय श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ 
समय श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याबाबत - 
वाटप वर्ष सन २०१८ व २०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. आयएफएस १२२४/प्र.क्र.६४/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ४ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- 
१) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र.२००१९/०१/२०१९/ 
आयएफएस -॥, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९. 
शासन Seat :- 


केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाद्वारे संदर्भ क्र.१ येथिल पत्रान्वये 
भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता विविध श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याकरिता मार्गदर्शक 


सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, २०१६ च्या 


नियम 3 (१) ()) खालील तळटीप क्रमांक १ व २ नुसार केंद्र शासनाच्या नागरी सूचीमधील 


संदर्भ क्रमांक ३ नुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या पदोन्नतीकरिता पात्र भावसे 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे ज्या वर्षी सेवेची चार वर्षे पूर्ण होतात ते वर्ष दर्शवून त्यांच्या 


नावासमोरीळ रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून कनिष्ठ समय श्रेणीतुन (पे Afters 


OSS १०) वरिष्ठ समय श्रेणीमध्ये (पे मॅट्रीक्स लेव्हल ११) पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव वाटप वर्ष | वरिष्ठ समय श्रेणी लागू करण्याचा दिनांक 
| 9 | श्री. मिलीष दत्त शर्मा २०१८ ०१.०१.२०२२ 
२ श्री. एस. जयकुमारन २०१९ ०१.०१.२०२३ 
३ श्री. जमीर मुनिर शोख २०१९ ०१.०१.२०२३ 
४ | श्री. अग्निम सैनी २०१९ ०१.०१.२०२३ 
५. | श्री. शैलेश मीना २०१९ ०१.०१.२०२३ 
६ | श्री. अभिजीत वायकोस २०१९ ०१.०१.२०२३ 


शासन आदेश PATH: आयएफएस १२२४/प्र.क्र.६४/फ-७ 


२. वरील पदोन्नती भारतीय वन सेवा संवर्गातील कनिष्ठ पदे, रजा राखीव व प्रशिक्षण 
राखीव यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पदांच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. उक्त 
अधिकाऱ्यांचे स्थायीकरण अटी व शातींच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून करण्यात आलेले आहे. सदर 
अटी व शर्तीच्या पुर्तते अभावी स्थायीकरणाच्या कार्यवाहीत / दिनांकात बदल झाल्यास सदर 
बदलाच्या अधीन राहुन उक्त प्रमाणे वरिष्ठ समय श्रेणीत पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेठा देझा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००४१८२२१९४४१९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVIKIRAN SABAJI 
GOVEKAR 


( डॉ. रविकिरण गोवेकर ) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव / प्रधान सचिव 

मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

सचिव, पर्यावरण, वने व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवीदिल्ली 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांचे उप सचिव 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
आदेझात नमूद सर्व संबंधित अधिकारी 

अवर सचिव (फ-७आ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सहायक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती, फ-७ 


en SM ०9८ Ww HW : AD 


me) 
ho) 


-O 
-O 


oO Oo 
Av A) 


oOo -2 
- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


